राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागांतर्गत राज्यातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
सन २०२३-२४ या वर्षातील प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राप्रधो-२०२३/प्र.क्र.७१/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि. २३.०९.२०११ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. टिसीएम-२०१३/(७१/१३)/प्रशिक्षण, 
दि. २९.०१.२०१४ 
३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राप्रधो-४२१५/(३८/१५)/प्रशिक्षण, 
दि. २४.०७.२०१७ 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
५) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र. राशैसंप्रपम/साव्यावि/ 
राप्रधो/२०२३/०५३७२, दि. ०८.११.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


राज्य प्रशिक्षण धोरण, २०११ अंतर्गत झालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना सन 
२०२३-२४ वर्षामध्ये दयावयाच्या पायाभूत, बदलीनंतरचे व उजळणी प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण 
कार्यक्रम संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सादर केला 
असून, सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी मिळण्याची तसेच त्याकरिता रु. १६,७०,०००/- तरतूद 
उपलब्ध होण्याची विनंती केली आहे. शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणासाठी 
सन २०२३-२४ या चाळू आर्थिक वर्षामध्ये रु. २००.०० लक्ष अर्थसंकल्पित आहे. संदर्भ क्र. 3 येथील शासन 
निर्णयान्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील राज्यस्तर ते तालुकास्तर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणाचे दर 
तसेच प्रशिक्षण स्थळ निश्चित करण्यात आले असून, त्यानूसार प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत एकूण १६० 
प्रशिक्षणार्थ्यांना (पायाभूत/बदळीनंतरचे/उजळणी) प्रशिक्षण देण्याच्या अनुषंगाने येणारा खर्च 
भागविण्यासाठी रु. १६,७०,०००/- तरतूद मंजूर करुन ती खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णयः- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत राज्यातील अधिकारी/कर्मचारी 
यांचेकरिता सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये (पायाभूत/बदलीनंतरचे/उजळणी) प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यास व 


शासन निर्णय क्रमांकः राप्रधो-२०२३/प्र.क्र.७१/प्रशिक्षण 


सदर प्रशिक्षणासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी रु. १६,७०,०००/- (रुपये सोळा लक्ष सत्तर हजार फक्त) 
इतकी तरतूद वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. ई-३, २२५१, सचिवाळयीन-सामाजिक सेवा, 003 प्रशिक्षण, (००) (००) 
(०१) शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण (कार्यक्रम) २२५१ १००२ या लेखाश्ीर्षाखालील ५०, इतर खर्च 
उदिष्टाखाली मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या 
शासन परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


३. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर 
वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर खर्चाचा अहवाळ, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
इत्यादींची माहिती शासनास आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पाठवावी 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२४१०४६१८५०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHEETAL BAJIRAO PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6adeda15802b25aea33a6c77647 5fa0e7bf7705ff3cfbO 
1e460cd55351e58270, postalCode=400032, st=Mah. ht 


I Number=6BDBFE7A78900AD7 1C27AF6074AFF455E2E52 
B AJ | R AO Pp A T | | 9BC5573C2D2CC1BBFC69F0E7579, cn=SHEETAL BAJIRAO 
PATIL 


Date: 2023.11.24 10:46:48 +05'30' 


(शितल पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

७. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्कम बी.डी.एस.प्रणाळीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

१३. निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


